महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विनिमं-२०२०/प्र.क्र.०८/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक-०८.०७.२०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सक्रमांक दिनांक :- २७ मे, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


शासन निर्णय क्र. विनिमं-२०२०/प्र.क्र.०८/भाषा-२, दिनांक- २७.०५.२०२१. मधील महाराष्ट्र 
राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळावरील अनुक्रमांक ११ येथील सदस्य डॉ.रविंद्र रुक्मिणी 
रविंद्रनाथ या नावाऐवजी डॉ. रवींद्र रुक्मिणीबाई पंढरीनाथ असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Und "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०८१५३३५७६६३३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND BHAGWAN > 
GAWADE 


(मि. भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.सभापती/ मा. उपसभापती,विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई (पत्राने). 
६. मा.अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष,विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई (पत्राने). 

७. अध्यक्ष व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

८. मा. मुख्य सचिव व सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. विनिमं-२०२०/प्र.क्र.०८/भाषा-२ 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई. 
१५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ,मुंबई. 
१६. संचालक,राज्य मराठी विकास संस्था,मुंबई. 
१७. सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय,नवी मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 
१८. अवर सचिव,( व्यय-४ /सेवा-५/विनियम ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
२०. सर्व कार्यासने, मराठी भाषा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२१. संग्रहार्थ (भाषा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


